केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य कार्यक्रमाकरीता 
सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०१९-२० चा 
प्रलंबित निधी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीतून राज्य हिछयापोटी रु.१६००.०० 
लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४८०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२०. 
२) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमजी/कें.रा. 
हि./१२८७८-८५/२०२०-२१, दिनांक २६.०५.२०२०. 
३) विभागाचा समक्रमांक दिनांक २८.०८.२०२० रोजीचा शासन निर्णय 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण भागातील गरीब, दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, 
परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह, आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या 
उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु 
केले. आरोग्यावर परिणाम करणा-या महत्वाच्या घटकांचा (उदा. आहार, परिसर, स्वच्छता, 
सुरक्षित पाणी पुरवठा, महिला व बालविकास इ.) या अभियानामध्ये एकत्रितपणे विचार करण्यात 
आलेला आहे. सन २०१३-१४ या वर्षापासून केंद्र शासनाने उपरोक्‍त आरोग्य विषयक कार्यक्रम 
शहरी भागात सुध्दा राबविण्याचा निर्णय घेतला असून शहरी भागात हा कार्यक्रम "राष्ट्रीय नागरी 
आरोग्य अभियान" या नावाने राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानाकरिता केंद्र हिस्सा व राज्य 
हिस्सा यांचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाचा ६० टक्के केंद्र हिस्सा याकरिता लेखाशिर्ष 
२२१०१६६ खाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.१२७८६.५९ लक्ष एवढी तरतुद 
अर्थसंकल्पित केलेली आहे आणि yo टक्के राज्य हिस्सा याकरिता लेखाशिर्ष २२१०१७५ खाली 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने रु.४०००.०० लक्ष एवढी तरतुद केलेली आहे. 
सदर तरतुदीतून वाचा क्र. ३ अन्वये २२१०१६६ या लेखाशिर्षातून केंद्र हिस्सा रु. ४८०४.०० लक्ष व 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४८०/आरोग्य-७ 


२२१०१७५ या लेखाशिर्षातून राज्य हिस्सा रु. १६००.०० लक्ष अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस 
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. आता वित्त विभागाने प्रलंबित राज्य हिकश्यातील अतिरिक्त ४० 
टक्के रक्‍कम रु. १६००.०० लक्ष (रुपये सोळा कोटी फक्त) इतका निधी वितरणास मान्यता दिल्याने 
सदर रक्कम राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण 
वर्गवारीसाठी (General) सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून सन २०१९-२० चा प्रलंबित 
राज्य हिस्सा २२१०7१७५ या लेखाशिर्षातून रु. १६००.०० लक्ष वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
2. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


2: सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय ४०% राज्य 
हिळछ्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ साठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


केंद्र/राज्य हिस्सा (रु.लाखात) 
अ. तपशिल अर्थसंकल्पिय Has 
लेखाशिर्ष करावयाचा 
क्र. तरतुद निधी 


मागणी क्र.आर-१ २२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य; ०६, सार्वजनिक 
आरोग्य; ८००- इतर खर्च; सर्वसाधारण 
" योजना २२१०१७५ | ४०००.०० १६००.०० 
(०१)(२०) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 
केंद्र पुरस्कृत योजना (४० टक्के राज्य हिस्सा) 
कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 

परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचे 

कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 
पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४८०/आरोग्य-७ 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 
पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 
प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 
प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 
संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 
प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 
येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन निर्णयातील 
संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र 
सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा 
सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदरील अनुदान Gard असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 
डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 
घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३९५/व्यय-१३, दिनांक 
०३.११.२०२० अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३११५०४१९८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 


Health Department, postalCode=400032, 
amsher steMa 
e589) 
. 
Sa mM ५ h e r T a d avl serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 1 8f6d46feab 
420783e12f260504f402b54de8c476, cn=Jamsher 
Sa i 


imsher Tadavi 
Date: 2020.11.09 14:25:49 +05'30' 


(ज. स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-०९१९/प्र.क्र.४८०/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


